वरिष्ठ अधिवक्ता श्री.राजीव Bearer, Aare सरकारी 
अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत.... 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल क्रिमि.रिट 
पिटीशन क्र.३२५४/२०२४ या न्यायालयीन 
प्रकरणामधीलळ कामकाजाकरीता. 


4* ५-५ १९३१ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-०८२४/प्र.क्र.१३०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०२४. 
संदर्भ:- १.शासन पत्र, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२४/यू.ओ.आर.८६/अ शाखा, 
दि.२१.०८.२०२४. 
२. शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, 
दि. २९.०७.२०१५. 
३.शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, 
दि. १६.०६.२०१७. 


शासन निर्णय :- 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल क्रिमि.रिट पिटीशन क्र.३२५४/२०२४ या न्यायालयीन 
प्रकरणी शासनाच्या वतीने न्यायालयीन कामकाज पाहण्यासाठी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री.राजीव 
चव्हाण यांची विधि व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दि.२१.०८.२०२४ च्या शासन पत्रान्वये 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी काम 
पाहण्यासाठी त्यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु. ३,००,०००/-(अक्षरी रुपये तिन लाख फक्त) 


ब) विचारविनिमय फी - रु. १,००,०००/-(अक्षरी रुपये एक लाख फक्‍त 


उपरोक्त नमूद फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री.राजीव चव्हाण 
यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फी चे प्रदान 
करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, अज्ञा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा.न्यायाळयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८२४/प्र.क्र.१३०/पोल-१० 


प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पोळीस उपायुक्‍त/ पोलीस अधीक्षक यांनी घ्यावी. 

३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८-व्यावसायिक सेवा* या 
लेखाश्ीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष सरकारी 
अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०९१९१७५८०३५४२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MURLIDHAR OR eran! HAAN rONEOETT 
MADANRAO MUNDE a 
(मुरलीधर मुंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, वांद्रे पोलीस ठाणे, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


वरिष्ठ अधिवक्ता श्री.राजीव चव्हाण. 

सह सचिव, (अ-शाखा), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (पोल-१०). 


९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


